सन 2098-2020 या आर्थिक वर्षासाठी 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना या योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी पहिल्या हप्त्याचा सर्वसाधारण 
घटकाचा (General) राज्य हिऱ्याचा ४०% निधी 
वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रमावं-२०१९/प्र.क्र.२४६/कु.क. 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, एल.टी.मार्ग, मुंबई -४०० ००१. 
तारीख: ०८ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा - 
१) अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांचे जा.क्र.राकुकका/ 
>॥॥॥/४/न.क्र.9१/४२००८-१०/१९, दि.१८.७.२०१९ 
२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१५/१/२०१९-२॥॥॥७४२७1-(१, दि.१ जुले, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


प्रधानमंत्री मातृ वंदना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे.सदर योजना सन २०१७-२०१८ या आर्थिक 
वर्षापासून केंद्र व राज्य शासनाच्या सहभागातून (६०:४० यानुसार) राज्यात राबविण्यात येत आहे. 
यामध्ये केंद्र शासनाचा ६० % व राज्य शासनाचा ४० % आर्थिक सहभाग आहे. सन २०१९-२०२० या 
आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी सर्वसाधारण घटकासाठी संदर्भ क्र.२ च्या आदेशान्वये 
रु.३२,७८,२६,९९४/- एवढे अनुदान केंद्र शासनाने राज्यास उपलब्ध करुन दिले आहे. सदर अनुदान 
आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे नावे उघडण्यात 
आलेल्या Escrow Account मध्ये थेट जमा झाला आहे. केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या अनुदानास 
अनुरुप असा राज्य RATA Yo % नुसार रक्‍कम रु.२१,८५,५१,३३६/- एवढे अनुदान प्रधानमंत्री 
मातृवंदना योजनेसाठी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 
विभागाच्या अर्थसंकल्पात २२११ १३८८ या लेखाशिर्षाखाली सर्वसाधारण घटकासाठी 
रु. ६५,८३,५२,०००/- (रुपये पासष्ट कोटी त्र्याऐंशी लक्ष बावन्न हजार फक्त) एवढी तरतूद करण्यात 
आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमावं-२०१९/प्र.क्र.२४६/कु.क. 


२. सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनाची प्रभावी अंमलबजावणी 
करण्यासाठी केंद्र शासनाने चाळू आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण घटकासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या 
६०% अनुदानास अनुरुप असा राज्य PATA ४०% नुसार रु.२१,८५,५१,३३६/- (रुपये एकवीस कोटी 
पंच्याऐंशी लाख एक्काव्वन हजार तीनशे छत्तीस फक्त) एवढे अनुदान वितरित करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन 
दिलेल्या अनुदानाचे देयक कोषागारात सादर करुन राज्य हिऱऱ्यापोटी आवश्‍यक असलेले ४०% एवढे 
अनुदान प्राप्त करुन घेऊन आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, 
मुंबई यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या Escrow Account मध्ये जमा करण्याची कार्यवाही करावी. 
यासाठी सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन ) आरोग्य सेवा, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


४. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.८.७.२०१९ सोबतच्या 
परिशिष्ठामधील अटी व arial पूर्तता केलेली आहे. तसेच या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेले 
अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उघडण्यात आलेल्या Escrow Account मध्ये जमा 
झाल्यानंतर लाभपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे असे प्रमाणित करण्यात 
यावे. 


५. सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात "मागणी क्र. आर-१, २२११- कुटुंब कल्याण, (००) १०३ 
माता व बाल आरोग्य, (०२) प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व सहयोग कार्यक्रम, (02) (०१) प्रधानमंत्री Ard 
वंदना योजना, (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा ४० %) (कार्यक्रम) (२२११ १३८८), ३१ सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. 


६. सदर खर्च हा सशर्त असून केलेल्या खर्चाचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र व 
योजनेच्या प्रगतीचा अहवाल केंद्र व राज्य शासनास विहित प्रपत्रात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार वेळोवेळी पाठविण्यात यावा. तसेच सदर अनुदान हे सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात 
खर्च करण्यात यावे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या अनुदानापेक्षा 
अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता संबंधित कार्यालयाने घ्यावी. 


७. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि.८.७.२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमावं-२०१९/प्र.क्र.२४६/कु.क. 


Ce सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०७१११९१७७८१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ujwala Arun Ransing 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


e 
| A ou=Public Health Department, 
J Wa a 4 U Nn postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a7788b3b31e2d9269bcbfd9588a6ee477 
1341780133d295a56dd4ef476977773, 


ba serialNumber=3b8f98f1c182bf458a4deee399a724 
a Nn ५ | Nn ४। 1b5044aeb09c097bc6d28b58709fe8ef0d, 
cn=Ujwala Arun Ransing 
Date: 2019.08.08 12:05:11 +05'30' 


(उज्वला अ. रणसिंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल ,(लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखापरीक्षा) २/१- महाराष्ट्र ,मुंबई/ नागपूर 
२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 
३. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
५. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
६. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे 
७. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
८. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
९. वित्त विभाग व्यय -१३ / अर्थसंकल्प -९, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प / लेखा), मंत्रालय, मुंबई 
११. निवड नस्ती (कु.क.) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


